सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत -- आदिशक्ती Fas सहकारी 
सूतगिरणी मर्या.,मुक्‍ताईनगर, जि. जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जून, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. FHT २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६ . 
३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/४६१६/२०१९, दि.१३.०६.२०१९. 
8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३०१/२०२०, दि.१५.०१.२०२०. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/३०१/२०२०, दि.०२.११.२०२०. 

) 

) 

) 


६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, FF.9§ 08.2020. 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 

८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५.०३.२०२१. 
९) शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (BH), दि. २६.३.२०२१. 

१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (SH, 
दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून 
रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर 
कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी 
यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, sara सूतगिरण्या ह्या 
योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. या शासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस यापूर्वी निरंक 
निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
सदर शासन निर्णयास अनुसरुन आदिशक्ती मुक्ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, 
जि.जळगांव या सूतगिरणीने दि जळगांव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., जळगाव या बँकेकडून 
प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.२८५.१२ लाख इतक्या कर्जावरील १२% प्रमाणे 
दि.२२.०१.२०१९ ते दि.३१.०३.२०२० या कालावधीतील अनुज्ञेय रु. ३६,१९,६९९/- इतक्या व्याजाच्या 
रकमेपैकी रु.५,९५,४५५/- इतकी रक्‍कम सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दि जळगांव जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (अ) 


मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., जळगाव या बँकेस मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्‍कम रु. 
३०,२४,२४४/- सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/ टेक्स-१ (अ), दि.११ 
जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविळेल्या आदिशक्ती 


Fag सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगाव या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणीने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा 


करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


चात्यां 


बिनव्याजी कर्ज 


सूतगिरणी चात्यांच्या प्रमाणात १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
चे नाव ची घेतले होते | कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
संख्या काय? संस्थेकडून / व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
असल्यास रा.स. वि. नि. त्याचा तपशील 
त्याची परतफेड | कडून किती कर्ज 
केली आहे का? | घेतले आहे? व 
व्याजाचा दर 
fF 4 Q 3 PB ५ ६ 
Adishakti | ९५०४ | या सूतगिरणीस | रु.२८५.१२ लाख | दि.२२.०१.२०१९ते The Jalgaon 
muktai बिनव्याजी कर्ज दि. दि.३१.०३.२०२० ततच ot 
sahkari Wea sree) =| fe जळगाव जिल्हा | या कालावधीतील Itd., Branch- 
Sootgirni नाही. मध्यवर्ती सहकारी | अनुज्ञेय असलेल्या Muktainagar, 
Maryadit, बँक लि., जळगांव, | व्याजाच्या एकूण रु. म 
Mukatain शाखा मुक्ताईनगर | ३६,१९,६९९/- पैकी क ती 
agar, waka capa. | 81201410083 
Dist. व्याज दर - 92% | ३०,२४,२४४/- Er कली 
jalgaon 
(रुपये तीस लाख चोवीस हजार दोनशे चव्वेचाळीस फक्त) | रु. ३०,२४,२४४/- 


सन २०२१-२२ मध्ये “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अर्थसंकल्पिय तरतूद 
रु.२०००.०० लाख इतकी असून वित्त विभागाच्या दि.६.४.२०२१ च्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने त्यापैकी 


रु.५००.०० लाख इतकी रक्कम खर्च करण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी सदर 
SSRIS आतापर्यंत निरंक खर्च झाला आहे. त्यामुळे उपरोक्त तक्त्यातील आदिशक्ती Faas 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगाव या सहकारी सूतगिरणीच्या स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविलेल्या दि.२२.१.२०१९ ते दि.३१.३.२०२० या कालावधीतील व्याजाच्या एकूण रु.३६,१९,६९९/- 


इतक्या रकमेपैकी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उर्वरित रु. ३०,२४,२४४/- (रुपये तीस लाख चोवीस 


हजार दोनशे चव्वेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेचे प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (अ) 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.६.४.२०२१ नुसार 
“84 व्याज प्रदाने ” या बाबीखाली खर्च करण्यास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली आहे. 

२) मंजूर निधी - (२०४९ २५५१) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.२०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी रु.५००.०० लाख खर्च करण्यासाठी 
उपलब्ध आहेत. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - 
लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना US व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. वित्त विभाग, परिपत्रक, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद-ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, 
परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ५-१० या प्रकरणी लागू नाहीत व 
परिशिष्टातील अ.क्र. १ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 
स्वरूपाची आहे. 

४. वित्त विभाग, परिपत्रक, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग 
परिपत्रक दि.१६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. 3 तसेच ८ मधील तपासणी सुचीमधील 
बाबी या प्रकरणी लागू नाहीत. 

५. यासाठी होणारा खर्च रु.३०,२४,२४४/- (रुपये तीस लाख चोवीस हजार दोनठी चव्वेचाळीस 
फक्‍त) 

“ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत RITA व्याज, २००- देशांतर्गत इतर 
OTA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित vy - व्याज ” या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (अ) 


६. आयुक्त, THEM, नागपूर यांनी आदिशक्ती मुक्ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, 
जि. जळगाव या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय 
होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. ३०,२४,२४४/- (रुपये तीस लाख चोवीस 
हजार दोनशे चव्वेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत 
करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये 
नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता 
श्रीमती शि. दि. गायकवाड, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन I Talay 
विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

८. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं-२५२/ २०२१/व्यय-२, 
दि.१४.५.२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१७१२१२३५२८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Frasenjeet jee 
Karlekar Soo 
(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोच्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 


4) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः YA ३३१९/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (अ) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, दि जळगांव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., जळगांव. 

१२) कार्यकारी संचाळक, आदिशक्ती मुक्‍ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगांव. 
१३) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (31) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


